मा.न्यायमुर्ती श्री.संदीप शिंदे (निवृत्त) यांचे 
अध्यक्षतेखाळील गठीत समितीस मुदतवाढ 
देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : मआसु- २०२३/प्र.क्र.०३/१६-क 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १३ मार्च, २०२४ 


१) महाराष्ट्र शासनाच्या शिक्षण व समाज कल्याण विभागाचा दि.१३ ऑक्टोबर, १९६७ रोजीचा 
शासन निर्णय 

२) महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर 
मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे 
विनियमन) अधिनियम, २००० 
महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक कार्य, क्रीडा व विशेष सहाय्य विभागाचा 
दि. १ जून, २००४ रोजीचा शासन निर्णय 
महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाची दि. १ सप्टेंबर, २०१२ 
रोजीची अधिसूचना 
५) महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे दि. २८ फेब्रुवारी, २०१८ 
रोजीचे परिपत्रक 
) समक्रमांकीत दि. २९ मे, २०२३ रोजीचा शासन निर्णय 
७) समक्रमांकीत दि. ७ सप्टेंबर, २०२३ रोजीचा शासन निर्णय 

) 

) 


AN 
— 


2 


समक्रमांकीत दि. २७ ऑक्टोंबर, 2023 रोजीचा शासन निर्णय 
समक्रमांकीत दि. ०३ नोव्हेंबर, २०२३ रोजीचा शासन निर्णय 
१०) समक्रमांकीत दि. २४ जानेवारी, २०२४ रोजीचा शासन निर्णय 
११) महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे दि. २५ जानेवारी, २०२४ 
रोजीचा शासन निर्णय 
प्रस्तावना :- 


मराठवाडा विभागातील मराठा समाजातील व्यक्‍तींना मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे 
जात प्रमाणपत्र पात्र व्यक्‍तींना देण्याबाबतची कार्यपध्दती विहित करण्यासाठी मा.न्यायमुर्ती श्री.संदीप 
शिंदे (निवृत्त) यांचे अध्यक्षतेखाली संदर्भ क्र.9 येथीळ सा.प्र.वि. च्या दि.०७.०९.२०२३ च्या शासन 
निर्णयान्वये समिती स्थापन करण्यात आली आहे. 


2. वरील संदर्भ H.9 येथील दि.०७.०९.२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये समितीस आपला अहवाल 
शासनास सादर करण्यास १ महिन्याचा अवधी देण्यात आला होता. तथापि, मराठवाडा विभागातील सर्व 
८ जिल्ह्यांचा जिल्हानिहाय दौरा, जूने निजामकालीन मोडी, उर्दू व फारशी लिपीतील अभिलेख तपासणे, 
तपासणीसाठी मोडी, उर्दू व फारशी लिपीतील जाणकार कर्मचारी उपलब्ध करुन घेऊन नोंदी तपासणे, 
सर्व ८ जिल्ह्यांचे दौरे व अभिलेख तपासणीअंती मराठवाड्यातील सर्व ८ जिल्ह्यांचा जिल्हानिहाय 
अहवाल, त्यांचे विश्लेषण, तुलनात्मक अभ्यास, कायदेविषयक बाबी, गरजेनुसार अतिरिक्‍त बैठका इ. 
याबाबतचा एकत्रित अहवाल शासनास सादर करण्याकरिता किमान दोन महिन्यांचा कालावधी आवश्यक 


शासन निर्णय क्रमांकः मआसु- २०२३/प्र.क्र.०३/१६-क 


असल्याने संदर्भ क्र.८ येथील शासन निर्णय, दि.२७.१०.२०२२ अन्वये समितीस आपला अहवाल शासनास 
सादर करण्यास दि.२४.१२.२०२३ अखेरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. 


३. संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णय, दि.०३.११.२०२३ अन्वये मा.न्या.श्री. संदीप शिंदे (निवृत्त) 
सामितीची कार्यकक्षा संपूर्ण राज्यासाठी करण्यात आली असून यापूर्वी मराठवाडा विभागासाठी देण्यात 
आलेल्या सूचना संपूर्ण राज्याकरीता देण्यात आल्या आहेत. त्याअनुषंगाने समितीचे सर्व महसूली विभागांचे 
विभागनिहाय दौरे करण्यात आले आहेत. त्याअनुषंगाने समितीने आपला दुसरा अहवाल दि.१८.१२.२०२३ 
रोजी नागपूर येथे शासनास सादर केला आहे. 


४. आता, समितीस हैद्राबाद (तेलंगणा राज्य) येथील मराठवाड्याशी संबंधित जून्या निजामकालीन 
अभिलेखांची विस्तृतपणे तपासणी करावयाची आहे. त्याअनुषंगाने तेलंगणा राज्याकडून मराठवाड्याशी 
संबंधित जून्या निजामकालीन अभिलेखांचे / कागदपत्रांचे महाराष्ट्र राज्यात हस्तांतर करुन घेण्यासाठी 
हैद्राबाद (तेलंगणा राज्य) येथे पुन्हा एकदा दौरा करावयाचा आहे. त्याबाबत तेलंगणा राज्य सरकारशी 
बोलणे करुन आवश्यक तो पत्रव्यवहार करुन संबंधित अभिलेख/कागदपत्रांचे महाराष्ट्र राज्यात 
हस्तांतरण करुन घ्यावयाचे आहे. तसेच, राज्यातील पुराभिलेख कार्यालयातील अभिलेखात कुणबी 
जातीच्या नोंदी आढळून येत असून राज्यातील सर्व पुराभिलेख कार्यालयातील अभिलेखांची तपासणी 
करुन कुणबी जातीच्या नोंदी शोधण्याच्या अनुषंगाने आढावा घेणे आवश्‍यक आहे. 


५. तसेच समितीस मराठवाडा विभागात दौरा करावयाचा आहे जेणेकरुन अधिकच्या अभिलेखांची 
तपासणी करुन कुणबी, मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीच्या नोंदीची संख्या वाढण्यास मदत होईल. 
राज्यात आतापर्यंत आढळलेल्या नोंदीचे अभिलेख स्कॅन करुन ते प्रमाणित करून संकेतस्थळावर प्रसिद्ध 
करावयाचे काम बाकी असून सदर काम लवकरात लवकर पूर्ण करण्याच्या अनुषंगाने नोंदीच्या 
अभिलेखांचे स्कॅनिंग आणि त्याचे संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्याच्या कार्यवाहीचा सविस्तर आढावा घेणे 
आवश्यक आहे. कुणबी, मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीच्या संदर्भात जात प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी 
वंशावळ सिध्द करण्यात येत असलेल्या अडचणींच्या पार्श्वभूमीवर सदर वंशावळ सिध्द करण्याची प्रक्रिया 
सुलभ करण्यासाठी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या दि.२५.०१.२०२४ च्या शासन 
निर्णयान्वये तहसिलदार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली आहे. त्यानुषंगाने सदर समितीने 
वंशावळ जुळविण्याबाबत केलेल्या कामकाजाचा आढावा घेणे आवश्यक आहे. तसेच कुणबी, मराठा- 
कुणबी, कुणबी-मराठा जातीच्या नोंदी आढळलेल्या मोडी, उदू व फारशी लिपीतील अभिलेखांचे मराठी 
लिपीत भाषांतर/लिप्यांतर करणे सुरु असून अद्याप बहुतांश अभिलेखांचे भाषांतर/लिप्यांतर करावयाचे 
काम बाकी आहे. समितीस वरीलप्रमाणे कार्यवाही पूर्ण करण्याकरिता साधारणपणे २ महिन्याचा कालावधी 
लागणार आहे. 


उपरोक्त सर्व बाबी विचारात घेऊन शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 
शासन निर्णय : 


मराठा समाजास मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेमध्ये 
आवश्यक त्या अनिवार्य पुराव्यांची वैधानिक व प्रशासकीय तपासणी करण्याबाबत तसेच, तपासणीअंती 
पात्र व्यक्‍तींना मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपध्दती विहित 
करण्यासाठी संदर्भ क्र.७ येथील सा.प्र.वि.च्या दि.०७.०९.२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये गठित 
मा.न्यायमुर्ती श्री. संदीप शिंदे (निवृत्त) यांचे अध्यक्षतेखालील समितीच्या कार्यकाळास दि.३० एप्रिल, २०२४ 
पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मआसु- २०२३/प्र.क्र.०३/१६-क 


2: 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३१३१८३९४२६००७ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by 5०॥/॥॥ NAMDEORAO BHANGE 
S U M A NT DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SOCIAL 
JUSTICE AND SPECIAL ASSISTANCE DEPARTMENT, 
2.5.4.20=17b7f71196a30f5dadd3859d04bf654ed8b2dd1 1779729 
N A M D EO RAO 36de56dcefe4daa38e, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=1FB1B48850CC3E5A74179F 14C10EC607D89BEA3 
022F75E225829CC7525E64558, cn=SUMANT NAMDEORAO 
BHANGE set 
Date: 2024.03.13 18:49:03 +05'30' 
. भांगे गे ) 


शासनाचे सचिव महाराष्ट्र शासन 


१) मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव 
२) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
३ मा.उप मुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे प्रधान सचिव 
४) मा.उप मुख्यमंत्री (गृह, विधि व न्याय) यांचे सचिव 
५) मा.सर्व मंत्री यांचे खाजगी सचिव 
६) मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/ विधानसभा 
) 
) 
) 


७ ad विधानसभा सदस्य/ विधानपरिषद सदस्य 
८) मा.न्यायमुर्ती श्री संदीप शिंदे (निवृत्त) 
९) मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य 
१०) अपर मुख्य सचिव (महसूल) महसूल व वन विभाग, मंत्रालय,मुंबई (समिती सदस्य) 
११) प्रधान सचिव, विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय,मुंबई (समिती सदस्य) 
१२) अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग 
१३) प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय (विधानसभा/विधानपरिषद) 
१४) सर्व विभागीय आयुक्‍त (समिती सदस्य) 
94) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 
) 


१६) आयुक्‍त, समाजकल्याण, पुणे. 
१७आयुक्‍्त, आदिवासी विकास, नाशिक. 
१८)आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 

१९) सर्व जिल्हाधिकारी 

२०) सह सचिव (कार्या-१६), सामान्य प्रशासन विभाग,मंत्रालय, मुंबई (सदस्य सचिव) 
२०) उप सचिव, मा.न्या.श्री.शिंदे समिती कक्ष, मंत्रालय, मुंबई. 

२१) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


